जीवना, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड येथील 
मत्स्यबंदराच्या बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र. २५/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ६ जून, २०२३ 


संदर्भ - १) केंद्र शासनाचे पत्र BH. 33094-3/2040-Fy(H) Vol, दिनांक १२.०२.२०१९ 

२) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. १२.११.२०२०. 

३) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. ०९.०३.२०२१. 

४) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी आयोजित दि. १३.०१.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त 

५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. जे-२५००१/१/२०२१-८४, दिनांक २२.०८.२०२२ 

६) नाबार्डचे पत्र क्र. /NB/MRO/BID/4292/FIDF/2022-23, दिनांक २४.०३.२०२३ 

७) आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचे पत्र क्र. मत्स्य/अभि/१८०१०१/५२६/२०२०-२१, 
दिनांक ०३.०२.२०२३ 

८) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित दि. २२.०५.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त 


प्रस्तावना - 
केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये “मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभुत सुविधांचा 


विकास निधी (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund - FIDF)” या 
योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमीत केली आहेत. सदर FIDE योजना राज्यात राबविण्यास 
दि.०५.११.२०२० रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असुन संदर्भ क्र. २ येथे नमूद 
शासन निर्णयान्वये सदर योजना राज्यात राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. FIDF योजनेंतर्गत हाती घ्यावयाच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याकरिता संदर्भ क्र. 3 येथे नमूद 
शासन निर्णयान्वये मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर उच्चस्तरीय समितीने दि. १३.०१.२०२१ रोजीच्या बैठकीत 
जीवना, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड या मत्स्यबंदराच्या प्रकल्पास तत्त्वत: मान्यता दिली. उच्चस्तरीय 
समितीच्या मान्यतेनंतर सदर प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक केंद्र शासनाच्या मान्यतेकरिता पाठविण्यात आले 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र. २५/पदुम-१४ 


असता केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ५ येथे नमूद पत्रान्वये जीवना, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड या 
मत्स्यबंदराच्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता fest आहे. तसेच, नाबार्डने संदर्भ क्र. ६ येथे नमूद 
पत्रान्वये सदर प्रकल्पाकरिता रु. १५०.०० कोटी इतक्या रक्कमेचे कर्ज मंजुर केल्याचे कळविले आहे. 


३. दरम्यान जीएसटी मध्ये १२ CHANTAL १८ टक्के तर इन्शुरन्स चार्जेसमध्ये ०.५ टक्के वरुन १ 
टक्का इतकी वाढ झाल्यामुळे जीवना, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड येथील मत्स्यबंदराचे सुधारित 
अंदाजपत्रक मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीसमोर मान्यतेकरिता सादर 
केले असता त्यास उच्चस्तरीय समितीने दि.२२.०५.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिलेली आहे. 
त्यानुषंगाने जीवना, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड येथील मत्स्यबंदराच्या रु.१९७.२६ कोटी इतक्या 
रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
“मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभुत सुविधांचा विकास निधी (Fisheries and Aquaculture 


Infrastructure Development Fund - FIDF)” या योजनेंतर्गत जीवना, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड 
येथील मत्स्यबंदराच्या बांधकामासाठी सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” अनुसार रु.१९७.२६ कोटी (रुपये 
एकशे सत्त्याण्णव कोटी सव्वीस लक्ष) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे :- 


अ.क्र कामाच्या बाबी रक्‍कम 

।१___| एकूण कामाची निव्वळ रक्‍कम रु. १४०,६३,३२,२१९/- 
कंटीजेन्सी चार्जस ४% रु. ५,२०,१३,२९६/- 

३ जीएसटी १८% B. 23,80,48,034/- 
लेबर SARA 1% रु. १,३०,०३,३२४/- 


SI 


4 सेटेज चार्जस 4% ७,०३,१६,६१०/- 


A पीएमसी चार्जस 8% 


जि 


५,६२,५३,२८८/- 


एस्केलेडान चार्जस १०% 


जि 


१४,०६,२३३,२२२/- 


जि 


एकूण १९७,२६,११,७९४/- 


२. जीवना, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड येथील मत्स्यबंदराचे बांधकाम महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, 
मुंबई यांच्यामार्फत कार्यान्वीत करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र. २५/पदुम-१४ 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांनी प्रकल्पास आव्यक त्या सर्व 
ना-हरकत परवानग्या प्राप्त करुन घेतल्यानंतरच कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करावी. 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांनी दर आठवड्याच्या सोमवारी 
कामाची सद्यस्थिती शासनास तसेच आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय कार्यालयास सादर करावी. 


५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१३/का. १४३१, 
दि.०५.०४.२०२२३ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३४१/२०२२३/व्यय-२, दि.१८.०४.२०२२ 
अन्वये मान्यता दिल्यानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०७१४५३४९५२०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. KISHOR MAHADEO छक्का क्ला 


= Maharashtra, 0 = GOVERNMENT OF 


JAKH AT E WAHARASHTAA, OU = AGRICULTURE AND 


Date: 2023.06.07 15:05:26 +05'30" 


(कि. म. जकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग-व्यय), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (वित्त विभाग-वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. सचिव (मत्स्यव्यवसाय), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०.आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 
१२.सह आयुक्त (सागरी), मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (सा. बां. विभाग) 
१४.प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई विभाग, मुंबई. 
१५.कार्यकारी अभियंता, आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) यांचे कार्यालय, मुंबई. 
१६.कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 
१७. निवडनस्ती. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रकल्पाचे नाव - जिवना, ता. श्रीवर्धन जि. रायगड येथे मत्स्यबंदराचा विकास करणे. 
प्रपत्र अ 
प्रशासकिय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकातील तरतुदी 


कामाचा वाव रक्‍कम रुपये 
भाग अ (वॉटर साईड फॅसिलिटिज) 

विवि SHACK बांधणे ५६,५७, ३५,०९६ 

२ | eda बांधणे. १४,००,७९,५४५ 

३ | बंदरातील गाळ काढणे ३,६३,७६,७४८ 
४ | भराव २२,७२,९९,८४९ 

५ | संरक्षण भिंत २,५७,३४,०२९ 

६ । रिव्हेटमेट १,३६,०१,२३८ 
७ | स्लोपिग हार्ड १,१२,६२,४०० 
८ | बिच लडींग २,७६,०२,०२९ 

OS साईड फॅसिलिटिज 
; मासळी लिलावगृह (MFV, Shed, (9,42,80,000 
FRP) 

९ । जाळी विणण्याचे ars ६५,५९,६२० 
डि जाळी विणण्याचे Shs (पाईल) ४०,७९,६१५ 
शिडी गिअर ats १,२०,४३,८३० 
१२ | प्रशासकीय इमारत ७३, ६५,०१३ 
१३ | उपहारगृह ५९,९४,०५४ 
१४ । विश्राती गृह 86,43,082 
१५ | बोट दुरुस्ती ats ५४,२३,८४७ 
१६ | रेडियो patina सेंटर ४९,५४,४५१ 
१७ | स्वच्छतागृह ६२,४०,३३४ 
१८ | चौकीदार कक्ष १४, ६९,६१० 

रस्ते 

अ) डांबरी रस्ते ३,५५,५९,९०५ 
१९ | ब) कॉक्रीटकरण करणे ८०,८५,७५१ 

क) डब्ल्यू.बी.एम.करणे २,२८,७८,४३८ 

ड) पार्कगकरिता पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ६६, ६२,७१५ 
२० | कंपाऊंड भित avi 


इतर अनुषंगिक बाबी 


नौकानयन व रेडियो कम्युनिकेशन १०,००,००० 
२) । साहित्य 
२२ । विद्युतीकरण करणे १,६०,९५, ६१८ 
२३ । पाण्याची टाकी व पंपहाऊस ३४,०७,८३६ 
२४ । सांडपाणी निचरा व प्रक्रिया व्यवस्था ६४,४३,२३९ 
पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन, प्रतिकृती ६२,५०,००० 
a अभ्यास, माहिती जमा करणे. 
२६ । अग्निशामक व्यवस्था १०,००,००० 
एकुण १३०,०३,३२,४२१ 


भागब (रॉयल्टी) 


ब्रेकवॉटर बांधणे 


४,६६,९३,६६९.२९ 


क्‍्वेवाल बांधणे. ७३,८७,९३० 
भराव ह.२२९६ ६७ 
संरक्षण भिंत ४२,८४७ 
रिव्हेटमेंट १९,४६,८४१ 
स्लोपिग हार्ड ४,०७,०७६ 
बिच ash ३०,७४,४४५ 
लंड साईड फॅसिलिटिज 
मासळी लिलावगृह (MFV) १,१६,१४७ 
मासळी लिलावगृह (FRP) ६१,१५९ 
जाळी विणण्याचे ahs ३२,०७२ 
जाळी विणण्याचे शेड (पाईल) ७,०३२ 
गिअर ats १६,६२४ 
प्रशासकीय इमारत १0.) 
उपहारगृह ७,५१२ 
विश्राती गृह १४,४९७ 
बोट दुरुस्ती होड ७,६६४ 
रेडियो कम्युनिकेशन सेटर १,४५१ 
स्वच्छतागृह 254 
चौकोदार कक्ष ७,२८५ 


रस्ते 


ओ) डांबरी रस्ते ३,४६,५२८ 
ब) काक्रीटकरण करणे १,२७,५८५ 
क) डब्ल्यू.बी.एम.करणे ९,०७,७२७ 
ड) पार्कगकरिता पेव्हर ब्लॉक बसविणे. १,२८,३७८ 
कंपाऊंड भित १७,४५४ 
लेबोरिटी चार्जस १९,०५,०३० 
भाग ब ची एकूण किंमत १०,५९,९९,७९८.४ 

भागअ-ब १४०, ६३,३२,२१९.०० 

कामगार विमा १% १,३०,०३,३२४.२१ 
आकरस्मिकता निधी ४% ५,२०,१३,२९६.८४ 
सेवा कर (GST) १८% २३,४०,५९,८३५.८ 
एकूण १७०,५४,०८,६७६.०० 


सेटेज A ५% 


७,०३,१६,६१०.९७ 


प्रकल्प व्यवस्थापक USM ४% 


५,६२,५२३,२८८.७८ 


UPA १०% 


१४,०६, ३३,२२२ 


१९७,२६,११,७९८ 


एकूण किंमत 


१९७,२६,११,७९८.०० 


